निवडसूची सन २०२२-२३ 


उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ 
संवर्गामध्ये पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक : पदोन्न ०१२३/प्र.क्र.०२/ई-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ०९ ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन आदेश :- 


भूमि अभिलेख विभागातील जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-अ या संवर्गामधून उप 
संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ संवर्गामध्ये पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या खालील तीन अधिकाऱ्यांना 
उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ, (वेतनश्रेणी 85-२३ रु.६७,७००-२,०८,७००) या संवर्गामध्ये विहित 
अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीनंतर त्यांची स्तंभ ४ मध्ये दर्शविण्यात 
आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव ज्येष्ठता पदोन्नतीने पदस्थापना 
क्रमांक 
Ea २ ३ 18 
[| श्री. राजेंद्र मुकूंद गोळे १३ «| उप संचालक भूमि अभिलेख संलग्न जमाबंदी 
आयुक्‍त )नागरी भूमापन(, पुणे या रिक्‍त पदावर 

२ | श्री.किशोर चंद्रकांत १४ | उप संचालक भूमि अभिलेख, औरंगाबाद प्रदेश, 
जाधव औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर 

3. | श्री.महेश त्रिबकराव १७ । उप संचालक भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश, 
इंगळे नाशिक या रिक्‍त पदावर 


२. वर नमूद अधिकाऱ्यांना खालील अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत आहे:- 


१) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५ महाराष्ट्र राज्य विरुध्द श्री.विजय 
घोगरे व इतर संलग्न न्यायालयीन प्रकरणांत दि.०४.०८.२०१७ रोजी मा.न्यायाळयाने निर्णय 
दिलेला असून, याविरुध्द शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे 
दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत 
सा.प्र.वि./१६ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार 
सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून 
सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः पदोन्न ०१२३/प्र.क्र.०२/ई-६ 


2) 


सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळ अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

या पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती (निवडसूची) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने 
नियमित केल्यानंतरच सदर पदावर सेवाज्येष्ठता व अन्य सेवाविषयक लाभ मिळण्यास पदोन्नत 
अधिकारी पात्र ठरतील. 

उपरोक्त अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली ही पदोन्नती कोणतीही पूर्व सूचना वा नोटीस न देता रद्द 
करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांनी उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ या पदाचा कार्यभार ग्रहण 
केल्यानंतर त्या अधिकाऱ्यांची शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमानुसार वेतन निश्चिती 
करावी. 

जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना, 
पदस्थापना दर्शविलेल्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधीत 
अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर करुन घ्यावे व ते कोणत्या दिनांकास हजर झाले, 
याबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३१००९१९५३०१९०१९ असा आहे. हा आदेहा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे ee ENS यांचे आदेशानुसार | नावाने Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
SANJAY Scie te 


2 
RAG H U N ATH 749629970f349fc6ed260, postalCode=400032, 
t=Maharashtra, 


ialNumber=C5917E56BODAS5 16AB259D846D5 16CB0584D 
CESE9A2E73COA35FA47BAB64E88AA, SAI 
B A N KA R RAGHUNATH BANKAR 
Date: 2023.10.10 11:40:22 +05'30' 


(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे, 

उप संचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे.(सर्वसाधारण/भूमापन/ 
एकत्रिकरण/नागरी भूमापन) (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे) 
उप संचालक भूमि अभिलेख, कोंकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर (द्वारा 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे) 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर 

सर्व संबंधीत अधिकारी (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ANT), पुणे 
मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 

कार्यासन ल-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 


कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


